राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नागपूर व 
खंडपीठ औरंगाबाद येथे प्रतिनियुक्तीने 
कार्यरत अनुक्रमे श्री. अ.म. भोकरे व श्री. 
Gal. हाके, लिपिक-टंकलेखक यांच्या सेवा 
प्रत्यावर्तीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एएससी १५२३/प्र.क्र.८४/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २८ जुले, २०२३ 


या विभागाचे आदेशा क्र. एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ, दि. १३-०६-२०१८. 

या विभागाचे आदेशा क्र. एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ, दि. ०९-०९-२०२०. 

या विभागाचे आदेश क्र. एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७ (भाग-३)/१४-अ, दि. १५-०९-२०२२. 
या विभागाचे आदेशा क्र. एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ, दि. २८-०८-२०१८. 

या विभागाचे आदेशा क्र. एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ, दि. ०९-०९-२०२०. 

या विभागाचे आदेडा क्र. एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७ (भाग-३)/१४-अ, दि. १५-०९-२०२२. 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. रामाआ २०१७/प्र.क्र.१०/सहा, दि. २१-०६- 
२०२३. 


वाचा- १ 


AN AD 


Cc 
eS 


x ०9८ 
>> <:-- << >> <:- << ८ 


S 


छासन आदेठा 


संदर्भाधिन क्र. १ येथील दिनांक १३-०६-२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये श्री. अ.म. भोकरे, लिपिक- 
टंकलेखक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांची राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ या कार्यालयात २ 
वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. श्री. भोकरे हे दि. ०१-०८-२०१८ 
रोजी राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ येथे रूजू झाले. तद्नंतर या विभागाच्या संदर्भाधिन क्र. २ येथील 
दि. ०९-०९-२०२० च्या आदेशान्वये श्री. भोकरे यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस २ वर्षाची (दि. ०१-०८-२०२० ते ३१- 
०७-२०२२ पर्यंत) तर संदर्भाधिन क्र. ३ येथील दि. १५-०९-२०२२ च्या आदेशान्वये १ वर्षाची (दि. ०१-०८- 
२०२२ ते दि. ३१-०७-२०२३ पर्यंत) मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. श्री. भोकरे यांच्या ५ वर्षाच्या 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी (मुदतवाढीसह) दि. ३१-०७-२०२३ रोजी संपुष्टात येत आहे. 


२. want क्र. ४ येथील दिनांक २८-०८-२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये श्री. सु.शे.हाके, लिपिक- 
टंकलेखक, जलसंपदा विभाग यांची राज्य माहिती आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ या कार्यालयात २ वर्षाच्या 
कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. श्री. हाके हे दि. ११-०९-२०१८ रोजी राज्य 
माहिती आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ येथे रूजू झाले. तद्नंतर या विभागाच्या संदर्भाधिन क्र. ५ येथील दि. 
०९-०९-२०२० च्या आदेशान्वये श्री. हाके यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस २ वर्षाची (दि. ११-०९-२०२० ते दि. १०-०९- 
२०२२) तर संदर्भाधिन क्र. ६ येथील दि. १५-०९-२०२२ च्या आदेझान्वये १ वर्षाची (दि. 99-08-2022 ते दि. 
१०-०९-२०२३ पर्यंत) मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. श्री. हाके यांच्या ५ वर्षाच्या प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी 
(मुदतवाढीसह) दि. १०-०९-२०२३ रोजी संपुष्टात येत आहे. 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, दिनांक 
१७.१२.२०१६ अन्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 


शासन आदेश क्रमांकः एएससी १५२३/प्र.क्र.८४/१४-अ 


निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.4१०/का.१२, दिनांक १६.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी अटी व शर्ती आणि नियुक्तीची कार्यपध्दती याबाबतच्या धोरणामध्ये सुधारणा 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार दि.१७-१२-२०१६ च्या शासन निर्णयातील परि.५ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यात आली आहे:- 


परि.क्र. ५(अ) (३) :- प्रतिनियुक्ती प्रथमत: ३ वर्षासाठी देण्यात यावी व संबंधित अधिकाऱ्याची इच्छुकता व 
संवर्ग नियंत्रण विभागाचे सहमतीने हा कालावधी चौथ्या वर्षाकरिता वाढविण्यात यावा. परंतु चार वर्षाचा 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर आणखी एक वर्षासाठी म्हणजेच ५ व्या वर्षासाठी मुदतवाढ 
द्यावयाची झाल्यास मा. मुख्यमंत्री यांची विनिर्दिष्टपणे मान्यता घेण्यात यावी. ५ वर्षाचा कालावधी 
संपल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ अनुज्ञेय राहणार नाही. 


४. संदर्भाधिन क्र. ७ येथील दि. २१-०६-२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य माहिती 
आयोग कार्यालयातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध तयार केला आहे. सदर आकृतीबंधानुसार महाराष्ट्र राज्य 
माहिती आयोगाच्या आस्थापनेवरील लिपिक-टंकलेखकांची नियमित पदे निरसित झाली असून, सदर पदे 
आता बाह्ययंत्रणेव्दारे भरण्यात येणार आहेत. 

५. श्री. अ.म. भोकरे व श्री. सु.शे.हाके, लिपिक-टंकलेखक यांच्या अनुक्रमे राज्य माहिती आयोग, 
खंडपीठ नागपूर व खंडपीठ औरंगाबाद या कार्यालयातील प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा या आदेशान्वये प्रत्यावर्तीत 
करण्यात येत आहेत. 

६. राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नागपूर कार्यालयाने श्री. भोकरे यांना त्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी समाप्त होताच म्हणजेच दि. ०१-०८-२०२३ रोजी कार्यमुक्त करावे. तर राज्य माहिती आयोग, 
खंडपीठ औरंगाबाद कार्यालयाने श्री. हाके यांना त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी समाप्त होताच म्हणजेच 
दि. 99-08-2023 रोजी कार्यमुक्त करावे. 

७. उपरोक्त प्रमाणे कार्यमुक्त केल्यानंतर श्री. भोकरे व श्री. हाके यांनी तात्काळ आपल्या मूळ विभागात 
(अनुक्रमे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग व जलसंपदा विभाग) रूजू व्हावे. 

८. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२८१७५५०६५७०७ असा आहे. सदर शासन आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VINAYAK 
BABURAO MANE =: 
(वि.बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री. अ.म. भोकरे व श्री. सु.शे.हाके लिपिक-टंकलेखक, (संबंधित राज्य माहिती आयोग 
कार्यालयामार्फत) 
प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एएससी १५२३/प्र.क्र.८४/१४-अ 


२. राज्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ, नागपूर. 

३. राज्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ, औरंगाबाद. 

४. सह/उप सचिव (आस्थापना), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
५. सह/उप सचिव (आस्थापना), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

उप सचिव (का.६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

उपसचिव, राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ, नागपूर. 

उपसचिव, राज्य माहिती आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ, औरंगाबाद. 
सा.प्र.वि./१४-अ (TET). 


von SG -€ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


